स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाची 
दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या 
कालावधीच्या दिनांक ११.१२.२०२० रोजी 
प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता सूचीमधील 
सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.११/आस्था-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १८/०७/२०२२ 


वाचा -१. शासन परिपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/ 
आस्था-१,दि.११.१२.२०२०. 
२. शासन शुध्दीपत्रक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्र. ज्येष्ठता २०२२/ प्र.क्र.११/ 
आस्था-१,दि.१५.०३.२०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाची दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या 
कालावधीची अंतिम ज्येष्ठतासूची दि.११.१२.२०२० रोजीच्या परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली 
आहे. 


२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग -२०१५ /प्र. क्र. १७१/१६-अ, दिनांक 


विहित करण्यात आलेले आहे. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे यांच्या दिनांक 
१३.०४.२०२२ रोजीच्या प्रस्तावामधील कागदोपत्री पुराव्यास अनुसरुन श्री. अनिल भिमराव पाटील, 
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांच्या नावासमोरील अभिप्रायामध्ये शासन शुध्दीपत्रक दिनांक 
१५.०३.२०२२ मध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 
यवतमाळ यांच्या दि. १५.०३.२०२२ रोजीच्या प्रस्तावामधील कागदोपत्री पुराव्यास अनुसरुन 
श्री.रविंद्र विनायकराव हिरुळकर, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकास 
त्यांची सेवाज्येष्ठता निश्चित करण्यात येत आहे. तसेच मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांच्या दि.१७.०३.२०२२ रोजीच्या प्रस्तावामधील कागदोपत्री पुराव्यास 
अनुसरुन श्री. रामु फंदीया आहाके यांच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक पदावरील नियुक्तीच्या 
दिनांकात बदल करण्यात येत आहे. शासन परिपत्रक दिनांक ११.१२.२०२० व शुध्दीपत्रक दिनांक 
१५.०३.२०२२ मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणांचे विवरणपत्र “परिशिष्ट-उ” यासोबत जोडण्यात 
आलेले आहे. 


३. सदरचे झासन शुध्दीपत्रक श्री.राहुल साळुंखे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ८४८/२०१८, संकिर्ण अर्ज क्र.३४४/२०२० 
मध्ये दाखल अवमान याचिका क्र.०८/२०२१, श्री.गोरक्षनाथ आगळे यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२२/प्र.क्र.११/आस्था-१ 


न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. १०५६/२०१९, संकिर्ण अर्ज क्र.३२९/२०२०, 
श्री.अरविंद लोखंडे व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे 
दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ९३५/२०२०, संकिर्ण अर्ज क्र.५८/२०२१, श्री.राजेंद्र माळी व श्री.अरुण 
रोडगे यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेला मूळ 
अर्ज क्र.३६/२०२१, श्री.सचिन आटकेकर व इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबइ 
येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र.१४०/२०२१ व संकिर्ण अर्ज क्र. ७२/२०२१, श्री.गणेश चव्हाण व 
इतर यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज 
क्र.१४७/२०२१, श्री.इर्शाद महागमी यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल 
केलेला मूळ अर्ज क्र. १६३/२०२१, AAA रामटेके यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेला मूळ अर्ज क्र. ९४०/२०२०, श्रीमती सारिका ऱ्या.बाभळे, श्रीमती 
सुजाता एस.भातकुले व श्रीमती gael एस. गारोडे यांनी अनुक्रमे मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेले मूळ अर्ज क्र. ९३०/२०२०, मूळ अर्ज क्र. ११४६/ 
२०२१, मूळ अर्ज क्र. ११४७/२०२१, श्री.आशिष दत्तात्रय कदम यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, खंडपीठ नागपूर येथे दाखल केलेले मूळ अर्ज क्र.८५८/२०२१, श्री.गणेश केशवराव 
चाटे व इतर यांनी व श्री.प्रमोद गोपाळ नरसुडे यांनी अनुक्रमे मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, 
खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल केलेले मूळ अर्ज क्र. ४९२/२०२१ व मूळ अर्ज क्र. ५८७/२०२१ तसेच 
इतर सर्व न्यायप्रविष्ट प्रकरणी न्यायनिर्णयांच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. सदरचे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०७१८१७०३५२०७१८ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


igital 


SATISH KASHINATH : 
HADPE ||| णाय रिका 


सोबत :- परिशिष्ट “उ 


(सतिश का. हडपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई /नागपूर/ अमरावती. 
२. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर/ ठाणे/यवतमाळ. 
3. परिशिष्ट “उ” मध्ये नमूद सर्व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक, द्वारा- संबंधीत अधीक्षक अभियंता, 
४. कार्यासन अधिकारी सेवा-३/ आस्था-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२२/ प्र.क्र.११/ आस्था-१, दिनांक १८/०७/२०२२ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट - "उ" 


शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/ आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्य स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाच्या दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची मधील सुधारणांबाबतचे विवरणपत्र . 


अ.क्र. । श्री./ । कर्मचाऱ्याचे | जन्म दिनांक | जात प्रवर्ग | शैक्षणिक स्थापत्य निम्न पदावरील | आस्थापनेचा स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे =| soda दिनांक अभिप्राय 
श्रीमती नांव अर्हता अभियांत्रिकी नियुक्तीचा प्रकार अभियांत्रिकी ।अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी मंडळ 
सहाय्यक दिनांक सहाय्यक या सहाय्यक सहाय्यक पदाची | कार्यालय 
संवर्गात ज्या संवर्गात पदाची आर्हताकारी 
पदावरुन आले Waa अर्हताकारी परीक्षा / विभागीय 
त्या पदाचे नांव झाल्याचा परीक्षा / परीक्षा उत्तीर्ण 
दिनांक / विभागीय होण्या पासून सूट 
सरळसेवेने हजर मिळाली आहे 
झाल्याचा दिनांक परीक्षा किंवा कसे 
उत्तीर्ण आहे 
किवा कसे 
aa 2 3 ee | 4 ६ [| 8 | ८ ९ [___१०__| ee | १२ १३ ; | १५ 
२०८३ श्री. ।अनिल २३-१२-१९६९ खुला डी.सी.ई. सरळसेवा नियमित २४-०९-२००८ उत्तीर्ण ठाणे २४-०९-२००८ [SRA शुध्दीपत्रक क्र. ज्येष्ठता-२०२२/ प्र. क्र. ११/ आस्था- 
भिमराव (दिव्यांग) १, दि.१५.०३.२०२२ मध्ये श्री. पाटील यांच्या नावासमोर 
पाटील (कर्णबधीर) 


दिव्यांग (कर्णबधीर) ची नोंद घेऊन अभिप्राय नोंदविण्यात 
आलेले आहेत. सदर अभिप्रायामध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारित 


अभिप्राय नोंदविण्यात येत आहेत. श्री. पाटील हे दिव्यांग 
(कर्णबधीर) असल्याबाबत जिल्हा area चिकित्सक मध्यवर्ती 
रुग्णालय, जळगांव यांच्या पत्र क्र. ००९४७, दि.१९.१०.२००६ 


अन्वये प्रमाणित केलेल्या प्रमाणपत्राची 


आहे. श्री.पाटील यांनी जिल्हा शल्य चिकित्सक मध्यवर्ती 
रुग्णालय, जळगांव यांच्या दि.१९.१०.२००६ रोजीच्या 


नोंद घेण्यात येत 


प्रमाणपत्राची व जिल्हा शल्य चिकित्सक, ठाणे यांच्या 


दि.१२.१२.२०१८ रोजीच्या प्रमाणपत्राची 
सादर केली असून सदरहू दोन्ही प्रमाणपत्रांच्या नोंदी त्यांच्या 


प्रत कार्यालयास 


सेवा पुस्तकात घेण्यात आलेल्या आहेत. 


6:अनिल पाटील व इतर जी आरजून-22 शा. नि.1 


Page 1 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२२/ प्र.क्र.११/ आस्था-१, दिनांक १८/०७/२०२२ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट - "उ" 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/ आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्य स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाच्या दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची मधील सुधारणांबाबतचे विवरणपत्र . 
अ.क्र. । श्री./ । कर्मचाऱ्याचे | जन्म दिनांक | जात प्रवर्ग | शैक्षणिक स्थापत्य निम्न पदावरील | आस्थापनेचा स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे |जेष्ठतेचा दिनांक अभिप्राय 
श्रीमती नांव अर्हता अभियांत्रिकी नियुक्तीचा प्रकार अभियांत्रिकी ।अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी मंडळ 
सहाय्यक दिनांक सहाय्यक या सहाय्यक सहाय्यक पदाची | कार्यालय 
संवर्गात ज्या संवर्गात पदाची आर्हताकारी 
पदावरुन आले Waa अर्हताकारी परीक्षा / विभागीय 
त्या पदाचे नांव झाल्याचा परीक्षा / परीक्षा उत्तीर्ण 
दिनांक / विभागीय होण्या पासून सूट 
सरळसेवेने हजर मिळाली आहे 
झाल्याचा दिनांक परीक्षा किंवा कसे 
उत्तीर्ण आहे 
किवा कसे 
Baa 2 3 az 4 ६ [| 8 ८ ९ [___१०__| ee | १२ १३ [__१४ | १५ 
२०७०-अ | श्री. ।रविद्र १२-०५-१९८५ |इ.मा.व. (Go| डी.सी.ई. सरळसेवा नियमित १८-०९-२००८ उत्तीर्ण यवतमाळ | १८-०९-२००८ ।|अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ 
विनायकराव यांनी दि. १५.०३.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या 
हिरुळकर प्रस्तावातील कागदोपत्री पुराव्यास अनुसरून, श्री. रविंद्र 


यांची 


विनायकराव हिरुळकर यांना त्यांचा नियुक्तीचा दिनांक 
9 


कृष्णराव राऊत यांच्या खाली व अ. क्र. २०७१ वरील 


करण्यात येत आहे. दिनांक ११.१२.२०२० रोजीच्या अंतिम 
ज्येष्ठता यादीमधील श्री. रविंद्र विनायकराव हिरुळकर 


.०९.२००८ हा ज्येष्ठता दिनांक प्रदान करण्यात येत आहे. 
, दि.११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्या अंतिम 
ज्येष्ठता यादीतील अ. क्र. २०७० वरील श्री. आशिष 


.धिरज पुरुषोत्तम बनसोड यांच्यावर अ. क्र. २०७०-अ येथे 
. रविंद्र विनायकराव हिरुळकर यांचे स्थान निश्चित 


ची अ. क्र. २६०१ येथील नोंद रद्द करण्यात येत आहे. 


6:अनिल पाटील व इतर जी आरजून-22 शा. नि.1 


Page 2 


शासन शुध्दीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२२/ प्र.क्र.११/ आस्था-१, दिनांक १८/०७/२०२२ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट - "उ" 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २०२०/ प्र.क्र.२४/ आस्था-१, दिनांक ११.१२.२०२० रोजी प्रसिध्द केलेल्य स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक या संवर्गाच्या दि.०१.०१.१९८९ ते दि.३१.१२.२०१८ या कालावधीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची मधील सुधारणांबाबतचे विवरणपत्र . 
अ.क्र. । श्री./ । कर्मचाऱ्याचे | जन्म दिनांक | जात प्रवर्ग | शैक्षणिक स्थापत्य निम्न पदावरील | आस्थापनेचा स्थापत्य स्थापत्य स्थापत्य सध्याचे |जेष्ठतेचा दिनांक अभिप्राय 
श्रीमती नांव अर्हता अभियांत्रिकी नियुक्तीचा प्रकार अभियांत्रिकी ।अभियांत्रिकी | अभियांत्रिकी मंडळ 
सहाय्यक दिनांक सहाय्यक या सहाय्यक सहाय्यक पदाची | कार्यालय 
संवर्गात ज्या संवर्गात पदाची आरहताकारी 
पदावरुन आले Waa अर्हताकारी परीक्षा / विभागीय 
त्या पदाचे नांव झाल्याचा परीक्षा / परीक्षा उत्तीर्ण 
दिनांक / विभागीय होण्या पासून सूट 
सरळसेवेने हजर मिळाली आहे 
झाल्याचा दिनांक परीक्षा किंवा कसे 
उत्तीर्ण आहे 
किवा कसे 
ea Ni 2 3 zz 4 ६ [| 8 | ८ ९ | | ee १२ १३ | | १५ 
२७६५-अ । श्री. [RAHAT | ०१-०७-१९७५ अ.ज डी.सी.ई. सरळसेवा नियमित १९-०६-२००८ उत्तीर्ण नागपूर | ०८-०६-२०१४ |मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
आहाके नागपूर यांनी दि.१७.०३.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सादर 


केलेल्या प्रस्तावालातील कागदोपत्री 
श्री. रामु फंदीया आहाके यांच्या नियुक्‍ती दिनांकात 
२०.०८.२००८ ऐवजी 
येत आहे. सदर बदलास अनुसरून, 


दि. ०९.०६.२०' 


फंदीया आहाके 
दिनांक ११.१२.२०२० रोजीच्या अंतिम 
श्री. रामु फंदीया आहाके यांची अ. क्र. 


अरुण नारायण पवार यांच्या 


क्रमांक दिल्यामुळे अ. 
त्या पुढील अ. क्र. २७६ 


श्री.विनोद परशूराम सातुले यांना सुधारित 
क्र. २७६६ हा रद्द करण्यात 


अ.क्र. 


| पुराव्यास अनुसरून, 


०८ असा बदल करण्यात 
दि.११.१२.२०२० रोजी 


प्रसिध्द केलेल्या अंतिम ज्येष्ठता यादीतील अ. क्र. २७६५ 
वरील श्री. अ 
२७६६ वरील 
ज्येष्ठता क्रम 
आला असून 
छगनलाल चकोले यांच्यावर 
के यांचे स्थान निश्चित करण्यात येत आहे. 


च्या खाली व अ. क्र. 


७ वरील श्री. रविंद्र 


. २७६५-अयेथे श्री. रामु 


करण्यात येत आहे. 


म ज्येष्ठता यादीमधील 


.२८०५ येथील नोंद रद्द 


6:अनिल पाटील व इतर जी आरजून-22 शा. नि.1 


Page 3 


